पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व शेळी 
विकास महामंडळ, पुणे व महाराष्ट्र पशुधन 
विकास मंडळ मर्या.,नागपूर व महाराष्ट्र मत्स्योद्योग 
विकास महामंडळ, मुंबई येथील अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या तक्रारींचे अथवा अन्यायांचे निवारण 
करण्यासाठी करावयाच्या अपिल/ पुनर्विलोकन 
अशी अर्ध न्यायिक स्वरुपाची व्यवस्था निर्माण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण- २०२१/२२२/प्र.क्र.०८/पदुम-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना : - 


पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यकक्षेतील पुण्यश्लहोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व होळी विकास महामंडळ 
तसेच महाराष्ट्र प्ुधन विकास मंडळ (मर्या, तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र 
मत्स्योद्योगविकास महामंडळातील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांच्या सेवाविषयक आणि इतर विषया बाबीसंदर्भात 
कोणत्याही प्रकारची तक्रार, निवेदने व इतर बाबींचे निवारण करण्यासाठी, दाद मागण्यासाठी अर्ध्य न्यायिक 
व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने न्यायालयात प्रकरण दाखल करतात. सदर याचिकांचा निपटारा व त्यावर योग्य 
ती न्यायिक कार्यवाही करण्यासाठी महामंडळांचा वेळ, पैसा व मनुष्यबळाचा वापर होत असल्यामुळे 
महामंडळातील नियमित कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. 
२. सबब, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी stot विकास महामंडळ, पुणे, महाराष्ट्र पशुधन विकास 
मंडळ, नागपूर तसेच महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांतील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांच्या 
सेवाविषयक आणि इतर विषया बाबतीत प्रशासकीय पातळीवरच न्याय मिळवून देण्याकरिता अर्ध न्यायिक 
व्यवस्था लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे, महाराष्ट्र UTA विकास मंडळ, 
नागपूर, तसेच महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांतील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांच्या 
सेवाविषयक आणि इतर विषया बाबीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची तक्रार, निवेदन व इतर बाबींचे निवारण 
करण्यासाठी व त्यांना न्यायाकरिता /दाद मागण्याकरिता प्रथम अर्ध न्यायिक व्यवस्थेचा उपयोग करणे 
आव्यक राहील. यासाठी सदर अधिकारी/कर्मचारी यांना खालीलप्रमाणे सक्षम प्राधिकारणाकडे अपिल/ 
पुनर्विलोकन दाखल करण्याची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे :- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/२२२/प्र.क्र.०८/पदुम-१७ 


अ.क्र सक्षम प्राधिकरण/अधिकारी निर्णय घेण्याचा कालावधी 


षी . | प्रथम संबधित व्यवस्थापकौय संचालक/मुख्य कार्यकारी | ६० दिवस 
अधिकारी यांचेकडे ३० दिवसांत दाद मागावी. 


2. । व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी go | go दिवस 
दिवसांत निर्णय दिला नाही किंवा दिलेल्या निर्णयाने समाधान 
न झाल्यास, तक्रारदाराने पुढील ३० दिवसांत विभागाचे सचिव/ 
प्रधानसचिव/अपर मुख्य सचिव (पदुम) यांचेकडे दाद मागावी. 


३. व्यवस्थापकीय संचालक्र, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांनी सदरील आदेशा त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना 
निदर्शनास आणून द्यावेत. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९२४१६१६१०८३०१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने yay hess 
S h [i | n | Va ५ pseud f9920fda8c1dOf5f135a08db96d9d51 


22, postalCode=41 
Jagannath Shastri याणा spe 


2021.09.24 16:17:39 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 9) मा.मंत्री (AMA, दुग्धव्यवसाय), पश्युसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे खाजगी 
सचिव. 
२) मा.मंत्री (मत्स्यव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
3) मा.राज्यमंत्री (पश्युसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास), कृषि व 
पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
४) प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
आयुक्त, WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई. 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व होळी विकास महामंडळ, 
गोखलेनगर, पुणे-४११०१६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/२२२/प्र.क्र.०८/पदुम-१७ 


८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्या. ३ रा मजला, एन 
BUSES हाऊस, जीवन विमा महामंडळ (योगक्षेम) च्या मागे, बाबुभाई एम.चिनॉय मार्ग, 
मुंबई-४०००२१ 
९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर. 

qo) सहसचिव (पशुसंवर्धन)/उप सचिव (मत्स्यव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई. 
११) अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१२) निवडनस्ती (पदुम-१७) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


